महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
देहू रोड (जिल्हा पुणे) कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०१९/प्र.क्र.२४९/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 

५. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: कटक-२०१८/प्र.क्र.९३/नवि-०४, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१८. 

६. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/देहू रोड/पा.पु./प्र.क्र.२८३/का.७, 
दिनांक ०७ मार्च, २०१९. 

७. दिनांक ०४.०९.२०१९ रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प 
मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्याकरिता 
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत देहू रोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पाणी पुरवठा प्रकल्प 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे 
मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांनी 
चालू दरसूचीनुसार तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक 
१६.०८.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या देहू रोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड 
पाणी पुरवठा प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१९/प्र.क्र.२४९/नवि-३३ 


| Sr. No. | No. Name of Sub-work Amount (In Rs.) 
Pure Water Pumping Machinery 20 HP Submersible Pump, 
: 46 m Head, 16 LPS Discharge ८09, 
2 Pure Water Transmission Main Dia - 200 mm, DI K-9, L-6,400 M 2,24,81,416 
3 Elevated Service Reservoirs at Dattanagar (Cap - 3.0 Lack Liters) 42,76,216 
4 Distribution System Dia 100 mm to 250 mm (OPVC), L- 4.27 km 1,73,05,670 
5 Miscellaneous Work 41,71,188 
Total 4,90,27,156 
Add 12% for GST 58,83,259 
Total Net Cost 5,49,10,415 
Say Rs. 5.49 Cr. 
ate foe कार्यादेश दिनांका 
प्रकल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
पासून १२ महिने 
०२. देहू रोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 
अ. | कटक मंडळाचे योजनेची राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय 4 कटक मंडळाचा सहभाग 
क्र. नाव मंजूर किंमत । अनुदान (प्रकल्प किंमतीच्या ९०%) (प्रकल्प किंमतीच्या १०%) 
(| २ 3 8 4 
षो देहू रोड रु. ५.४९ रु. ४.९४१ रु. ०.५४९ 
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कोटी कोटी कोटी 
4. कटक मंडळाचा सहभाग हिऱश्याचा निधी कटक मंडळाने स्वनिधीतून उभारावा. 
०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार देहू रोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड पाणी पुरवठा प्रकल्पास खालील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 


बो 


१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करणेत यावे. 

२. प्रकल्प किमतीच्या ३% इतके शुल्क कटक मंडळाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास स्वनिधीतून प्रदान 
करावे. (शासन निर्णय दिनांक ०४ जून, २०१८ अन्वये विहित केलेप्रमाणे व त्या शासन निर्णयातील 
तरतूदींच्या अधीनतेने) 

३. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या सर्व अटींची 


पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सुधारणांची पूर्तता:- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना / कटक मंडळांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (RBH) पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक अटींची पूर्तता 


प्रकल्पाच्या दुसर्‍या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


1) बंधनकारक सुधारणा:- 


१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने / कटक मंडळाने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 


संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू नोंद सुधारणा 


याची १०० टक्के अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 


२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 


३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१९/प्र.क्र.२४९/नवि-३३ 


8. 


षु. 


संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने / कटक मंडळाने द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 
करणे आवश्यक राहिल. 

संबंधित कटक मंडळाने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुर्नमुल्यांकन झाळे नसल्यास, प्रकल्प 
मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित कटक मंडळाने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या तरतूदीनुसार त्यांच्या 


कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे बंधनकारक राहील. 


. संबंधित कटक मंडळाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी 


किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात 
करणे आवश्यक राहील. 


ID) वैकल्पिक सुधारणा:- 


१, 


मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या कटक मंडळांनी नागरी भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व 
पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


२. संबंधित कटक मंडळानी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्यजल संचय करावे. 
. संबंधित कटक मंडळाने नियमितपणे जळ लेखापरिक्षण (वॉटर ऑडीट) करुन घ्यावे. 


जळललेखापरिक्षण अहवालात नमूद Acid निराकरण करण्याबाबत संबंधित कटक मंडळाने, 
त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे 
आवर्यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१४६ 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता 
दिल्यानंतर संबंधित कटक मंडळाने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा (Financial Closure Report) 
नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या हप्त्याचा निधी 


वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व कटक मंडळाचा त्याप्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य 
राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या प्रमाणात कटक 


मंडळाने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची रक्कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७० टक्के 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत शासनास सादर 
केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. संबधित कटक मंडळाने दुसऱ्या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन 


संचालनालयामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी प्रस्तावांची 
छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्य शासनाने संबंधित कटक मंडळास राज्य शासनाचा 


हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक देयकामध्ये राज्य 
शासनाच्या हिऱऱ्यामधून जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल त्याप्रमाणात संबंधित कटक मंडळाने 
स्वहिक्याची रक्‍कम प्रदान करावी. यामुळे अशा योजनेत कटक मंडळाचा हिस्सा एकाच वेळी 
भरण्याची वेळ येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१९/प्र.क्र.२४९/नवि-३३ 


द. 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाने मंजूर 
केलेला निधी फक्‍त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य कोणत्याही कामासाठी वळवता 
किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा 
तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, 
त्यासाठी संबधित कटक मंडळ / संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


ड) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या कालावधीत 
निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या दिवसापूर्वी कामाचा 
प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने कालमर्यादेचे काटेकोरपणे 
पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयातील सूचनाचे 


तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित कटक मंडळास अशा प्रकल्पासाठी मंजूर केळेला निधी 


त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आवश्यक राहील. 


. सदर पाणी पुरवठा प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन 


परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन 


यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या पाईप्स इत्यादी 


वस्तुंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या मार्गदर्शनाने 
करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावइयक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या पाईप्सची खरेदी 


करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण:- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत* मंजूर प्रकल्पांचे, अंमलबजावणीच्या विविध 
टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षण” (थर्ड पार्टी tating ऑडीट) संबंधित कटक मंडळाने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. 
तसेच प्रकल्पांतर्गत दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ 
तांत्रिक परिक्षणाचे”गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तदृ्‌नंतरच दुसऱ्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती:- 


hs 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीबाबत 
आवर्यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत कटक मंडळामार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित कटक मंडळाची राहील. 


योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०१९/प्र.क्र.२४९/नवि-३३ 


३. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणी पुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत आवशयक मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने 
आव्यक कार्यवाही करणे कटक मंडळावर बंधनकारक राहील. 


ग) इतर बंधनकारक sel शर्ती :- 


१. राज्य शासनामार्फत कटक मंडळास प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये 
कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कटक मंडळाची राहील. 

२. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

३. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करणे 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

४. या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत शासन स्तरावर होणाऱ्या आढावा बैठकांना उपस्थित राहणे व 
प्रकल्पांचे प्रगती अहवाल सादर करणे संबधित कटक मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतर॑ के थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०९०६१२०८०२१६२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pa Nn d Uu fa a) g ou=Urban Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db0612f1ffdf83e 


J oti b a J a d h AV Saete7da2bibco3disdteeosb3c7eecess, 


cn=Pandurang Jotiba Jadhav 
Date: 2019.09.06 18:04:03 +05'30' 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
१०. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
११. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पुणे. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कटक मंडळ, देहू रोड, जिल्हा पुणे. 
१४. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


